शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेमध्ये शिल्प 
कारागीर प्रशिक्षण योजनेअंतर्गत अभ्यासक्रमांसाठी 
प्रवेश घेतलेल्या सर्व प्रवर्गातील प्रशिक्षणार्थ्यांना सन 
२०२३-२४ या शैक्षणिक वर्षापासून दर महा रूपये 
५००/- इतक्या सुधारीत दराने विद्यावेतन देण्यास 
मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग 
शासन पुरकपत्र क्रमांक : आयटीआय- २०१२/प्र.क्र.७९/व्यशि-३ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक : १५ मार्च, २०२४. 


वाचा :- कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, शासन निर्णय क्र. 
आयटीआय- २०१२/प्र.क्र.७९/व्यशि-३ दिनांक १३ सप्टेंबर, 2023 


शासन पुरकपत्र :- 


दिनांक १३.०९.२०२३ च्या शासन निर्णयाअन्वये शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेतील 
प्रशिक्षणार्थी यांचे विद्यावेतन सुधारित दराने रु. ५००/- करण्याबाबत शासन निर्णय निर्गमित 
करण्यात आला आहे. सदर झासन निर्णयामधील पहिल्या परिच्छेदामधील मुद्दा क्र. ६ मध्ये 
अतिरिक्त माहिती पुढीलप्रमाणे समावेहा करण्यात येत आहे. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेतील 
प्रशिक्षण सुरु होण्याचा दिनांक / प्रशिक्षणार्थ्यांचा प्रवेशाचा दिनांक ०१ ते १५ Helles असल्यास सदर 
प्रशिक्षणार्थ्यांना पूर्ण महिन्याचे विद्यावेतन देय राहील. संस्थेतील प्रशिक्षण सुरु होण्याचा 
दिनांक/प्रशिक्षणार्थ्यांचा प्रवेशाचा दिनांक १६ ते ३०/३१ असल्यास त्या महिन्याचे विद्यावेतन देय 
राहणार नाही. अशा वेळी विद्यावेतन पुढील महिन्यापासून देय राहील. 


तसेच सदर शासन निर्णयामध्ये आदिवासी विद्यार्थ्यांना विद्यावेतन अदा करण्याकरीता 
“औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था-कारागीर व पर्यवेक्षक यांचे प्रशिक्षण विस्तार (राज्यस्तर योजना) 
कार्यक्रम) २२३०६०७४” लेखाशिर्षाचा समावेश करण्यात येत आहे. 


सदर शासन पुरकपत्र महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५/५/.॥9॥१9॥/9590॥9.90०0.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संगणक संकेताक 
२०२४०३१५२३२५५७१४०३ असा आहे. सदर आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 


काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 
NAMDEO KONDIBA चात 


2b954db905 2bSef3bd93e7410456a96fa70df7fF 


8168231103, postalCode=400032, st=Mahal 


B H O S A L E serialNum! iber=8C6A286229ECC7982A08553F49D547EF64BE25C7F26FC 
96324ECE7CCCBFEB8CS, NAMDEO KONDIBA BHOSALE 
Date: 2024.03.15 23:35:48 +05'30' 
1. ना. को. भोसले) 
(डॉ. ना. को. ) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


१. अपर मुख्य सचिव, कौशल्य, रोजगार,उदयोजकता व नाविन्यता विभाग यांचे स्वीय सहायक, 


शासन निर्णय क्रमांकः आयटीआय- २०१२/प्र.क्र.9९/व्यशि-३ 


९. 
१०. 


मंत्रालय, मुंबई 

आयुक्‍त, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता आयुक्तालय (संचालक, व्यवसाय शिक्षण व 
प्रशिक्षण संचालनालय) मुंबई 

सह सचिव, okey, रोजगार,उदयोजकता व नाविन्यता विभाग यांचे स्वीय सहायक, 
मंत्रालय, मुंबई 

संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

जिल्हा कोषागार कार्यालय (सर्व जिल्हा) 

सहसंचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, प्रादेशिक कार्यालय, मुंबई/पुणे/नाशिक/ 
औरंगाबाद/अमरावती/नागपूर, 

सह/ उप संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, संचालनालय, मुंबई 

जिल्हा व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण अधिकारी, जिल्हा व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण कार्यालय 
संचालनालयामार्फत 

प्राचार्य, शासकीय औदयोगिक प्रशिक्षण संस्था (सर्व) 

निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


